वाचा १. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-४३२३/१४८७/प्र.क्र.३१०/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२३. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/विसु-१, 
दि.०४.१०.२००४. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/विसु-१, 

दि.११.०२.२०१६. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.०३.१०.२०१७ 

व शुध्दीपत्रक, दि.१७.१०.२०१७. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.०५.०३.२०१८. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि.०७.०९.२०१८. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.२१.०२.२०१९. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.११.०९.२०१९. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.१२.०२.२०२०. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.२०.०८.२०२०. 


. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 
. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१. 
. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 
. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 
. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 
. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मुदवा-४३२२/१७९/प्र.क्र.४९/नवि-२७, 


F&.0§ 03.2023. 

नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आढावा-६१२२/१५३२/प्र.क्र.७५/ 
नवि-२७, दि.१०.०४.२०२३. 

नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-५०२३/९४१/प्र.क्र.१८१/ 
नवि-२७, दि.१९.०६.२०२३. 

संचालक, नगर रचना, पुणे यांचे जा.क्र.अस्थायी-आस्थापना/मुदतवाढ/२०२३- 
२०२४/ प्रशा-२/४१९२, दि.२३.०८.२०२३. 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ व शुध्दीपत्रक दि.०६.०९.२०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२३/१४८७/प्र.क्र.३१०/नवि-२७, 


प्रस्तावना :- 

उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेनुसार, नगर विकास विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१०.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील, विविध संवर्गातील एकूण ११४८ पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित 
करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भाधीन दि.१९.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 
आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या ११४८ पदांपैकी ९१८ पदे स्थायी वर्गीकरणात व 
२४३ पदे अस्थायी वर्गीकरणात आहेत. 


०२. नगर विकास विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
गट-क मधील वाहनचालक संवर्गातील सर्व पदे मृत संवर्ग घोषित करण्यात आळे आहेत. मृत 
संवर्गातील जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य ठरविण्यात आली 
आहेत. मृत संवर्ग घोषित केलेल्या पदांवरील कर्मचारी सेवानिवृत्त होईपर्यंत अधिसंख्य पदावर 
कार्यरत राहतील. सदर अधिसंख्य पदे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती / राजीनामा / मृत्यु 
इ. कारणांमुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ती पदे आपोआप निरसित होतील, असे उपरोक्‍त शासन 
निर्णयात नमूद आहे. 


त्यानुषंगाने सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे या कार्यालयातील मेस्त्री 
हे पद दि.३०.०६.२०२३ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीने रिक्‍त झाल्यामुळे ते पद 
आपोआप निरसित झाले आहे. त्यामुळे संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील 
एकूण २४३-१ = २४२ अस्थायी पदांना सन २०२३-२०२४ करिता दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याकरीता संचाळक, नगर रचना, पुणे यांनी संदर्भाधिन 
क्र.१८ येथील दि.२३.०८.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केलेली आहे. 


०३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१९ येथील दि.३१.०८.२०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये व दि.०६.०९.२०२३ रोजीच्या शुध्दीपत्रकान्वये, दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीकरिता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. 


०४. त्यानुषंगाने, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध 
संवर्गातील एकूण २४२ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहेत.:- 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयासोबतच्या "परिशिष्ट-अ" मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या, नगर रचना व 
मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील एकूण २४२ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२३/१४८७/प्र.क्र.३१०/नवि-२७, 

०२. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.एफ-२२१७-नगर विकास विभाग ८० सर्वसाधारण- 
००१ संचालन व प्रशासन, नगर व प्रादेशिक रचना या मुख्य लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०३. सदरचे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


०४. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संकेताक २०२३०९१३१००३३२३१२५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
VIUAY KARBHARI “xesierenenes 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8 
badbee9e69852845f0a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E1FEEA176A1E6A273C574BB6F 1 A1EDB58BF8742 
C H A U D H A R | 4118BCCD6EE07340581733B70, cn=VIJAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


(विजय चौधरी) 
सहपत्र :- परिशिष्ट-अ. उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
५. मा.सर्व सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१०.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (३-प्रतीसह). 
१४.सर्व सह संचालक, नगर रचना. 

१५.सर्व उप संचालक, नगर रचना. 

१६.सर्व संबंधित उप संचाळक, नगर रचना, महानगरपालिका. 

१७.उप संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, डहाणू, जि.ठाणे. 

१८.उप संचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, पुणे/छत्रपती संभाजीनगर. 
१९.सहायक संचालक, प्रादेशिक योजना, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग. 

२०.सर्व सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालये 

२१.संबंधित सहायक संचालक, नगर रचना, महानगरपालिका. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२३/१४८७/प्र.क्र.३१०/नवि-२७, 


२२.सहायक संचालक, नगर रचना, लवाद नगर रचना योजना, श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर. 
२३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागपूर. 

२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२७.सर्व नगर रचनाकार, सर्व शाखा कार्यालये / संबंधित महानगरपालिका / संबंधित नगरपरिषदा. 
२८.निवडनस्ती / नवि-२७. 


य 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२३/१४८७/प्र.क्र.३१०/नवि-२७, 


परिशिष्ट-अ 


नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-४३२३/१४८७/प्र.क्र.३१०/नवि-२७, 
दि.१३ सप्टेंबर, २०२३ चे सहपत्र. 


नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. (दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४) 


अ. कार्यालयाचे नाव अस्थायी 
क्र पदांची संख्या 
| 9 | संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १९ 
२ | सहसंचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, संगणकीकृत नियोजन कक्ष ३२ 
(डिजीटल प्लॅनिंग सेल), पुणे 
३ | पुणे विभागीय कार्यालय व पुणे विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे 


सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे कार्यालय 9 


सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा (४/ सातारा शाखा २४ 
(३)/सांगळली शाखा (२)/ सोलापूर शाखा (३)/ कोल्हापूर शाखा (३)/ नगर 
रचनाकार बारामती शाखा (९)/ कार्यालये 


एकूण ३१ 


| कोकण विभागीय कार्यालयातील व कोकण विभागातील शाखा 
कार्यालयातील पदे 


सह संचालक, नगर रचना, कोकण विभागीय कार्यालय, कोकण भवन, दिशी 
नवी मुंबई कार्यालय 


उपसंचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई (९), सहायक संचालक, नगर २५ 
रचना, ठाणे शाखा (३)/ पालघर शाखा (३)/ अलिबाग शाखा (४)/ 
रत्नागिरी शाखा (३)/ सिंधुदुर्ग शाखा (३)/ कार्यालये 


एकूण ३५ 


५ | नाशिक विभागीय कार्यालयातील व नाशिक विभागातील शाखा 
कार्यालयातील पदे 


सहसंचालक, नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक कार्यालय शि 

सहायक संचालक, नगर रचना, नाशिक शाखा (४/ अहमदनगर शाखा १४ 

(3)/ धुळे शाखा (¥)/ जळगांव शाखा (3)/ कार्यालये 

सहायक संचालक, नगर रचना, नंदूरबार शाखा कार्यालय (४) ४ 
एकूण २८ 


६ | अमरावती विभागीय कार्यालय व अमरावती विभागातील शाखा 
कार्यालयातील पदे 


सहसंचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती कार्यालय शिळे. उजा 


सहायक संचालक, नगर रचना, अमरावती शाखा (४)/ अकोला शाखा १४ 
(३)/ यवतमाळ शाखा (8)/ बुलडाणा शाखा (३) / कार्यालय 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-४३२३/१४८७/प्र.क्र.३१०/नवि-२७, 


अ. कार्यालयाचे नाव अस्थायी 
क्र. पदांची संख्या 
सहायक संचालक, नगर रचना, वाशिम यांचे कार्यालय (४) ४ 
एकूण २९ 
| छत्रपती संभाजीनगर विभागीय कार्यालयातील व छत्रपती संभाजीनगर 
विभागातील शाखा कार्यालयातील पदे 
सहसंचालक, नगर रचना, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती शिंगी 
संभाजीनगर कार्यालय 
सहायक संचालक, नगर रचना, छत्रपती संभाजीनगर शाखा (3)/ १६ 
जालना STRAT (2)/ परभणी शाखा (३) / नांदेड शाखा (३) बीड शाखा(१)/ 
लातूर शाखा (२)/ धाराशिव शाखा (२) /कार्यालये 
सहायक संचालक, नगर रचना, हिगोली शाखा कार्यालय (४) ४ 
एकूण ३० 
८ | नागपूर विभागीय कार्यालय व नागपूर विभागातील शाखा कार्यालयातील 
पदे 
सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर कार्यालय ७ 
सहायक संचाळक, नगर रचना, नागपूर शाखा (२)/ वर्धा शाखा (2)/ 
चंद्रपूर शाखा (२)/ भंडारा शाखा (१)/ गडचिरोली शाखा (9) /कार्यालये 
सहायक GASH, नगर रचना, गोंदिया शाखा यांचे कार्यालय (४) ४ 
एकूण| १९ 
९ । वाहतूक व परिवहन, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयातील पदे 
उपसंचालक, नगर रचना, वाहतुक व परिवहन, पुणे २ 
(एस-२५: रु. ७८८००-२०९२००) व कार्यालये 
उपसंचालक, नगर रचना, वाहतूक व परिवहन, छत्रपती संभाजीनगर २ 
(एस-२३: रु.६७७००-२०८७००) व कार्यालये 
एकूण 
1 सहायक संचालक, नगर रचना, लवाद नगर रचना योजना, श्रीरामपूर 
ता.श्रीरामपूर जि.अहमदनगर कार्यालय 
११ | उपसंचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, डहाणू जि. ठाणे कार्यालय 3 
१२ | सहायक संचालक, नगर रचना, प्रादेशिक योजना, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग ५ 
कार्यालय 
एकूण| २४२ 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
El IF MAHARASHTRA, ‘URBAN 


VIJAY KARBHARI 0100000000 


5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8b 
hi hi 


\dbee9e69852845f0a, p 


176A1E6A273C574BB6F 1A1EDB58BF87424 


\de=400032, st=Mal 
rialNumber=E1FEEA El 742. 
118BCCD6EE07340581733B70, :-VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 


ite: 2023.09.13 12:14:17 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


